शासन शुद्धीपत्रक - महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व 
संशोधन परिषदेच्या कार्याचे पुर्नर्विलोकन 
करण्यासाठी अभ्यासगट गठीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक : APT १०२२/प्र.क्र.२६४/७-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०१ जून, २०२३. 


वाचा :- शासन निर्णय क्रमांक : मकृप १०२२/प्र.क्र.२६४/७-अ, दि.२५ एप्रिल, 2023. 


शासन शुद्धीपत्रक : - 

उपरोक्त वाचा येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद १ मधील अनु.क्र.६ येथे डॉ.संजय सावंत, 
कुलगुरु, डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली असे नमुद करण्यात आले आहे. 
त्याचप्रमाणे परिच्छेद २ (ड) येथे समितीने आपळा अहवाल vy दिवसात कृषि परिषदेमार्फत शासनास 
सादर करावा, असे नमूद करण्यात आले आहे. 


२. त्याऐवजी आता परिच्छेद १ मधील अनु.क्र.६ कुलगुरु, डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि 
विद्यापीठ, दापोली असे वाचावे. तसेच परिच्छेद २ (ड) समितीने आपळा अहवाल सहा महिन्यात (दि.३१ 
ऑक्टोबर, 2023 पर्यंत) सादर करावा असे वाचावे. 


na सदर शासन शुद्धीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०६०११६४६२४३४०१ असा आहे. हे शासन 
शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
UMESH NARAYAN ळण 
CHANDIWADE = Sat soni 
(उमेडा चांदिवडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


E8B1269BD88D631F3F3C2BEF 
|H NARAYAN CHANDIWADE 


BO 


प्रति, 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा.मंत्री (कृषि), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा.मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः APF १०२२/प्र.क्र.२६४/७-ओ 


७. आयुक्त (कृषि) कृषि आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

८. महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 

९. श्री.उमाकांत दांगट, भा.प्र.से.(से.नि.)माजी कृषि आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य. 
१०.डॉ. सुदाम अडसुळ, माजी संचालक (कृषि), महाराष्ट्र राज्य. 

११.कुलगुरु, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, जि.अहमदनगर, 
१२.कुलगुरु, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला. 

१३.कुलगुरु, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 
१४.कुलगुरु, डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली. 

१५.डॉ. आर.बी.देशमुख, माजी कुलगुरू, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी. 
१६.डॉ. दिलीप अ. देशमुख, देऊळगावबंडा, ता.रिसोड, जि.औरंगाबाद. 
१७.निवडनस्ती 9-3. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


